श्री. एम. आर. मोरे, अप्पर निबंधक 
सहकारी संस्था यांची मुख्य 
अधिकारी, कोंकण गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन SMa, क्रमांक : प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र. १७०/गृनिभू 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
३रा मजला, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक :- १२ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन FAAP, STA निर्णय क्रःएसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.१३७/ 
कार्यासन-१२, दि.१७.१२.२०१६. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र. 
५१०/कार्यासन-१२, दि. १६/०२/२०१८. 
3) शासन आदेशा क्र. प्रतिनि-२०२०/प्र.क्र. ७६/ई-१, दि. १४.१०.२०२०. 


शासन आदेठा-: 


श्री. एम. आर. मोरे, अप्पर निबंधक सहकारी संस्था यांची मुख्य अधिकारी, कोंकण गृहनिर्माण 


व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा प्राधिकरण या पदावर प्रथमत: १ वर्षाकरीता अथवा शासन आदेशा, यापैकी जे 


आधी घडेल, या कालावधीकरीता या आदेझाच्या दिनांकापासून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत 


आहे. 


२. मुख्य अधिकारी, कोंकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा प्राधिकरण या पदावर 


प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेले श्री. नितीन महाजन, अप्पर जिल्हाधिकारी यांचा प्रतिनियुक्ती कालावधी 


प्रशासकीय कारणास्तव संपुष्टात आणून त्यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ विभागास (महसूल व वन विभागास) 


या आदेशाच्या दिनांकापासून प्रत्यावर्तित करण्यात येत आहे. 


३. सदरची नियुक्ती सामान्य प्रशासन विभागाचा संदर्भ क्र. १ व २ येथील शासन निर्णय तसेच, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे) 


नियम, १९८१ च्या नियम ४०, परिशिष्ट २ मध्ये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या अधिन 


राहून करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र. १७०/गृनिभू 


४. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण 


यांनी श्री. नितीन महाजन, मुख्य अधिकारी, कोंकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांना तातडीने 


कार्यमुक्त करावे. तसेच श्री. एम. आर. मोरे, अप्पर निबंधक सहकारी संस्था यांना Sad पदावर 


त्वरित हजर करुन घ्यावे. 


५. सदर आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११२१४५८४९७००९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAVINDRA 
NARAYAN KHETLE : 


(रविंद्र खेतले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३) अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 

गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०० ०५१. 

६ सचिव, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, वांद्रे (पुर्व) मुंबई. 

७ श्री. एम. आर. मोरे, अप्पर निबंधक सहकारी संस्था 

८) श्री. नितीन महाजन, मुख्य अधिकारी, कोंकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, गृहनिर्माण 
भवन, वांद्रे (Fd), मुंबई-४०० ०५१. 

९)  निवडनस्ती (गृनिभू कार्यासन) , गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


